राज्य पोलीस सेवेतील, तसेच भारतीय पोलीस 
सेवेतील पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उप आयुक्त 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७१७/प्र.क्र.०२/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ९ जानेवारी, २०१७. 


वाचा :- पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची दि. ३.१.२०१७ रोजीची बैठक. 
शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र पोळीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२न च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने राज्य पोलीस सेवेतील, तसेच भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / 
पोलीस उप आयुक्‍त संवर्गातील खाळील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची नेमणूक नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
क्र. 
| श्री. अखिलेश सिह, । पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई 
भापोसे 
२ | at. एम. एम. दहिकर, | पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई पोलीस उप आयुक्त, ead a 
रापोसे विरोधी पथक, मुंबई 


२. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत तसेच त्याच्या नवीन पदस्थापनेच्या बाबतीत मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन 
संबंधीत प्रकरणी पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 

३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक व 
पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक कार्यवाही तात्काळ करावी. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१७०१०९१८४००४८७२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Pradip M ere 
Balkavde cece 
(प्र. मो. बलकवडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
प्रत, 


१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 


शासन Sea क्रमांकः रापोसे-१७१७/प्र.क्र.०२/पोल-१(अ) 


२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई, 

८. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, 

९. पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ, 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ, 

१३.सर्व संबंधित अधिकारी (पोळीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
१४.निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१(ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


